नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील अधिका-यांनी 
केलेल्या विमान प्रवासास मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०११३/प्र.क्र.६८/१६/तुरुंग-३ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ३० मार्च, २०१६ 


वाचा - 
१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एचडीई-०१०८/प्र. क्र.५७३/आस्था-२, दिनांक ८.१०.२००९ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रवास-१०१०/प्र. क्र. २/ सेवा-५, दि. ३.३.२०१० 
प्रस्तावना - 
मृत्यूदंड शिक्षा बंदी याकूब मेमन Area Curative ७७॥00)/ दया याचिका प्रकरणी नागपूर 
मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर येथील अधिका-यांनी केलेल्या नागपूर ते नवी दिल्ली/ मुंबई या विमान 
प्रवासास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 
मृत्यूदंड शिक्षा बंदी क्र. सी-9३४६-याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन याच्या प्रकरणी शिक्षेचे गांभीर्य, 
कागदपत्रांची गोपनीयता व सुरक्षितता तसेच कागदपत्रे विहित स्थळी पोहचविण्याची तातडी इत्यादी 
बाबी विचारात घेता नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर येथील निम्न नमूद अधिका-यांनी त्यांच्या 
नावापुढे नमूद केल्यानुसार नागपूर ते दिल्ली/ मुंबई या विमान प्रवासास शासन मान्यता देत आहे. 
क्र.। अधिका-याचे नाव पदनाम दिनांक । विमान प्रवास मार्ग 
Sa | श्री. बी. एम. काळे वरिष्ठ तुरूंगाधिकारी | १.७.२०१५ | नागपूर ते मुंबई 
२२.७.२०१५ | नागपूर ते मुंबई 
२९.७.२०१५ | नागपूरते दिल्ली 
नागपूर ते मुंबई 
मुंबई ते नागपूर 


२ | श्री. आर. एस. बावीस्कर | तुरूंगाधिकारी, श्रेणी-२ 


३ श्री. यु. ए. गुंडरे तुरूंगाधिकारी, श्रेणी-२ | २९.७.२०१५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०११३/प्र.क्र.६८/१६/तुरुंग-३ 


याबाबतचा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक बी-५, ए- जनरल सर्व्हिसेस, डी- अँडमिनिस्ट्रेटीव्ह 
सर्व्हिसेस, २०५६- “तुरूंग” (00) (०१) -"तुरुंग" मध्यवर्ती कारागृह ११/डोमेस्टिक ट्रॅव्हल एक्स्पेन्सेस या 
लेखाशीर्षाखालील मंजूर आर्थिक तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एचडीई-०१०८/प्र. क्र.५७३/आस्था-२, दिनांक ८.१०.२००९ व 
वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दिनांक ३.३.२०१० मध्ये नमूद 
तरतूदींन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३२९१३०५३६४०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 
D e e a k Deepak Keshav Jadiye 
(2 DN: CN = Deepak 
Keshav Jadiye, C = IN, 
Ke S h av S = Maharashira, O = 
Govt. of Maharashtra, 
. OU = Home Department 
J ad | ye Date: 2016.03.30 
11:03:44 --05'30' 
दीपक जडीये 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर पोलिस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. महालेखापाल -२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर 

५. अधीक्षक, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, जि. नागपूर 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

७. गृह विभाग (तुरुंग-२), मंत्रालय, मुंबई 

८. श्री. बी. एम. काळे, वरिष्ठ तुरूंगाधिकारी, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर 
९. श्री. आर. एस. बावीस्कर, तुरूंगाधिकारी, श्रेणी-२, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर 
१०.श्री. यु. ए. गुंडरे, तुरूंगाधिकारी, श्रेणी-२, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर 
११.निवडनस्ती तुरूंग-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


